आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम 
सुधारित सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १७ सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा:-१) शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक: स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, दिनांक १२.७.२०१६ 
२) शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, दिनांक ५ ऑगस्ट, २०१६ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाच्या सुधारित मार्गदर्डाक सूचनाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णय, 

नियोजन विभाग, क्रमांक, स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, दिनांक १२ जुले, २०१६ मधील प्र.क.४ पृष्ठ क्र. 
१६ वरील “विधानमंडळ सदस्यांना त्यांच्या आर्थिक वर्षातील कार्यकालाकरीता खालीलप्रमाणे निधी अनुज्ञेय 
असेल” या शीर्षाखालील 'परिच्छेद क्र. ४.३ अन्वये करण्यात आलेली तरतूद रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी 
“विधानमंडळ सदस्यांना त्यांच्या आर्थिक वर्षातील कार्यकालानुसार प्रतीमाह रु.१६.६६ लक्ष याप्रमाणे निधी अनुज्ञेय 
राहील”, अशी तरतूद समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
२. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाबाबतचे संदर्भाधीन क्र. २ येथील 'शासन शुध्दीपत्रक' रद्द करण्यात येत 
असून त्याऐवजी दिनांक १२ जुलै, २०१६ च्या शासन निर्णयातील पृ क्र. ८ वरील “कामे मंजूर करण्याबाबत सूचना* 
या शिर्षाखाली परिच्छेद क्र. ३.६ ऐवजी पुढीलप्रमाणे सुधारित परिच्छेद क्र.३.६ अंतर्भूत करण्यात येत आहे. 

“आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रथम वर्षी आमदारांना अनुज्ञेय असलेल्या निधीच्या दिडपट 
रकमेच्या मर्यादेत कामांना मंजूरी द्यावी. मात्र दुसऱया वर्षापासून अनुज्ञेय निधीतून पहिल्या वर्षाअखेर अपूर्ण 
राहीलेल्या कामांसाठी लागणारी रक्‍कम प्रथम उपलब्ध करून दिल्यानंतर “स्पील ओव्हर* म्हणजे शिल्लक रकमेच्या 
दिडपट एवढी नविन कामे मंजूर करावीत. तथापि, सन्माननीय विधानमंडळ सदस्यांच्या कार्यकालातील शेवटच्या 


वर्षात “स्पील ओव्हर” वजा जाता शिल्लक राहीलेल्या रकमे इतकीच नविन कामे मंजूर करावीत.” 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०९१७११५२१५९४१६ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Vijesing Fattesing 
Vasave 


Vijesing 
Fattesing 
Vasave 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Date: 2018.09.17 11:55:21 +05'30' 


(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री याचे प्रधान सचिव, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२ 


२५. 


मा. मंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. मंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, 

मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. राज्यमंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, 

मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र राज्य, विधानभवन, मुंबई 

मा.सभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, विधानभवन, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर, 

संचालक, लेखा व कोषागरे, महाराष्ट्र राज्य मुंबई, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

सर्व उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍ताची कार्यालये, 

सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई (पत्राने). 

वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

बहुजन समाज पार्टी, डी-१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१, 

भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव भागवत चौक, 
नरीमन पॉईंट, मुंबई-२०, 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस..व्ही.पटेल रोड, मुंबई-४), 
महाराष्ट्र कम्युनिस्ट पार्टी ATA) AERTS HAC Sara हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस,वरळी,मुंबई-१३, 
इंडीयन नॅशनल काँग्रेस,महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (आय) समिती,टिळक भवन,काकासाहेब गाडगीळ मार्ग,दादर, 
मुंबई-२५, 

नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई-२१, 

शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८, 

निवडनस्ती, कार्यासन १४८२, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


